मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे 
कार्यालय व या कार्यालयाशी संलग्न असलेली 
कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई 
व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) मुंबई 
आणि कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा 
सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ 
पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२०/प्र.क्र.२४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७.०२.२०२०. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२०/प्र.क्र.४२/जवि, दिनांक १९.१०.२०१९ 
२) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मुअ(वि)/जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/४०३, दि.१३.०२.२०२०. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व त्यांच्या कार्यालयाशी संलग्न 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक 
(नर्मदा), मुंबई आणि कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, 
ठाणे या कार्यालयांतील ५२ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२० ते दिनांक 
३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे. (ually सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला 
आहे.) 


२. मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई या कार्यालयाच्या व संलग्न कार्यालयांच्या 
अस्थायी ३४ पदांच्या आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्रमांक आय-०५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील 
भांडवली खर्च, (०१) जलविद्युत निर्मिती, (009) संचालन व प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (वि), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (०५)(०१) पंप बसविळेली घाटघर MSRM योजना (कार्यक्रम), (४८०१ 
३८७६), "मागणी क्रमांक आय-०५, लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (०१) 
जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन व प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, 
(०५)(०२) सरदार सरोवर प्रकल्प (४८०१ ३८८५)” व कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन 
गुणनियंत्रण विभाग, कळवा या कार्यालयातील १८ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेचा खर्च " मागणी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२४/जवि 


क्रमांक आय-०५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (०१) जलविद्युत निर्मिती, (009) संचालन 
व प्रशासन, (०६) अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विवयां) मंडळ, कळवा, ठाणे, (०६)(०२) कुंभे जलविद्युत 
प्रकल्प (४८०१ ३९०२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००२२७१६५३२०६२२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


aia Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 
A mM ru t a Aj | t DN: CN = Amruta Ajit Inamdar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


| n a m d a r Sie ee 16:58:42 +05'30' 
(अ.अ. इनामदार) 
सोबत : विवरणपत्र. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
3) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
५) ज.वि. संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२४/जवि 


शासन निर्णय क्र. सीओई-२०२०/प्र.क्र.२४/जवि, दि.२७.०२.२०२० चे 


विवरणपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र पदांची नांवे संख्या 
मुख्य अभियंता(विद्युत जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
१. स्वीय सहाय्यक १ 
एकूण ae 
कार्यकारी अभियंता,नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
2 उपअभियंता (विवयां) २ 
३ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
६ कनिष्ठ लिपिक/लळिपीक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
७ शिपाई ३ 
८ चौकीदार १ 
एकूण | १ | 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा),मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उप अभियंता (विवयां) २ 
३. कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
६ कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
७ शिपाई २ 
८. चौकीदार १ 
एकूण १६ 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिचन, गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे 

q कार्यकारी अभियंता (विवयां) q 
2 उप अभियंता (विवयां) ४ 
३ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) ४ 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 
4 कनिष्ठ लिपीक/लळिपिक टंकलेखक/टंकलेखक ३ 
द अनुरेखक/आरेखक श्रेणी २ १ 
9 अनुरेखक/आरेखक श्रेणी 3 २ 
८ शिपाई २ 
९ चौकीदार po 
एकूण १८ 
एकूण पदे 42 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


Amruta Ajit Inamaar 200. Amita ajtinamdar,¢ = IN. s 


Maharashtra, 


ment Of Maharashtra, 


OU = Water Resources Department 
Date: 2020.02.27 16:58:58 +05'30' 


(अ.अ. इनामदार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


